जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२२/४४/प्र.क्र.३४/कार्यासन ११ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२२. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०.०९.२०२१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२२/४४/प्र.क्र.३४/कार्यासन ११, दि.०४.०३.२०२२. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 
४.जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे यांचे पत्र क्र.बी-४/॥॥॥१/३९४६/२०२२, 
दि.१५.०७.२०२२. 
प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील ३१ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 

संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे यांच्या 
आस्थापनेवरील ३१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे यांनी दि. १५.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील Arad नमूद केलेली ३१ अस्थायी पदे 
दि. ०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
| सहायक अधीक्षक ०३ 
२ | लघुलेखक ((ग्रेड-२ व ग्रेड-३) ०९ 
३ | वरिष्ठ लिपिक ०३ 
४ | कनिष्ठ लिपिक ०८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२२/४४/प्र.क्र.३४/कार्यासन ११ 


२. 


2. 


षु बेलिफ ०२ 
वाहनचालक Pd 
नाईक ०१ 
शिपाई ०२ 
पहारेकरी Pd 

१० | सफाईगार ०१ 

एकूण पदे ३१ 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५ - दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र RATATAT (२०१४०१७२ ) 
(दत्तमत)(अनिवार्य) ०१- वेतन या लेखाशीर्षाखाळील सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षातील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ 
१६/आपुक,दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९०८१८२२२४२२१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या य सार व नांवाने. 


४. 


HEMANGI AJIT = 


SHETYE 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, धुळे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 

विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन 99). 


KEKKKKKKKKKEKKKEKKKKKKEKKKEKEKREKRERERKE 


791f4b, 
serialN 


(हेमांगी शोटये ) 


erialNum D6AS210C49CCE93 
6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 
Date: 2022.09.08 18:27:23 +05'30" 


igitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 
=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
१0 


१९-400032, st=Maharashtra, 
3f0€391754221 ba7b421d28c86653344150a5e31030c 
)5C54A04D3293F61521 DSE463E799884D63F 286, 

'1861626D508AE4537D7BB43F92AC 


कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


